अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील पदस्थापनेच्या 
प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापना 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्र.ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.८१/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक :- ०७/११/२०२२ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र. एमआयएन- 


१२२२/प्र.क्र.२२२ (भाग-६)२१ (आस्था), दिनांक१८/०९/२०२३. 


AIR seat :- 


मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण (प्रा.डॉ.तानाजी सावंत) यांच्या 


आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले श्री. सोमनाथ रेड्डी, उपसंचालक (गट-अ) यांच्या 


सेवा संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेझान्वये दिनांक १८/०९/२०२३ (म.नं) पासून नियोजन 


विभागात वर्ग करण्यात आल्या असून, सद्यस्थितीत श्री. सोमनाथ रेडी, उपसंचालक (गट-अ) हे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत आहेत. श्री. सोमनाथ रेड्डी, उपसंचालक यांना GSTS तक्त्यात नमूद 


केल्याप्रमाणे त्यांच्या नांवासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


पूर्वीची पदस्थापना 


प्रस्तावित पदस्थापना 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


१3 


श्री. सोमनाथ VST 


मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य 
व कुटुंब कल्याण 
(प्रा.डॉ.तानाजी सावंत) यांच्या 
आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, लातूर 
(श्री.म.ऱं.दुशिंग यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर) 


2. 


श्री. सोमनाथ रेड्डी, उपसंचाळक (गट-अ) यांनी त्यांच्या उपरोल्लेखित पदस्थापनेच्या 


पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन Beal क्रमांकः ईएसटी-१०२३/प्र.क्र.८१/का.१४२७ 


३. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३११०७१२२१०७८९१६ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRAKASH ee ae 


DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93 
B A B A N R A O bef856fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A64538776718 

9322F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO 


GHADGE Sie 
Date: 2023.11.07 12:21:21 +05'30' 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखारीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
3) मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, लातूर 
५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अवर सचिव (1.29) सामान्य प्रशासन विभाग, Fares, मुंबई 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

९) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छ. संभाजीनगर. 

१०) उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, लातूर 

११) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
लातूर 

१२) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ २ पैकी २ 


